मुंबई मेट्रो मार्ग -१२ (कल्याण-तळोजा) 
प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर Weal 
विकास प्राधिकरणाला राज्य शासनाचे 
बिनव्याजी दुय्यम कर्ज वितरीत करणे 
व सदर कर्जाच्या मुद्दलाची 
प्राधिकरणाकडून वसूली करणे 
याकरिता नविन लेखाशिर्षे 
उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१५२/नवि-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ जून, २०२४. 


प्रस्तावना:- 


मुंबई मेट्रो मार्ग -१२ (कल्याण-तळोजा) या एकूण लांबी २०.७५६ कि.मी, स्थानके - 
१७ व अंदाजित रु. ५८६५ कोटी किंमतीच्या प्रकल्पाची मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. शासनाने सदर प्रकल्पाच्या 
अंमलबजावणीस नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमआरडी-३३१९/प्र.क्र.१९ (भाग- 
२)/नवि-७, दिनांक of सप्टेंबर, २०१७ अन्वये मान्यता दिली आहे. सदर प्रकल्पाच्या मंजूर 
वित्तीय आराखड्यानुसार प्रकल्पावरील केंद्रीय कराच्या ५० टक्के व राज्य शासनाचे कर 
(१०० टक्के) तसेच जमिनीची किंमत याकरीता एकूण रु. २६८ कोटी इतके बिनव्याजी 
दुय्यम कर्ज राज्य शासनाकडून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला उपलब्ध करून 
द्यावयाचे आहे. सदरचे दुय्यम कर्ज निधी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला 
वितरीत करण्यासाठी तसेच सदर कर्जाच्या मुद्दलाची प्राधिकरणाकडून राज्य शासनाला 
परतफेड करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्षे उघडण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


arrest rota :- 


मुंबई मेट्रो मार्ग - 92 (कल्याण-तळोजा) प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर Wear विकास 
प्राधिकरणाला राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज वितरीत करणे व सदर कर्जाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१५२/नवि-७ 


मुद्दलाची प्राधिकरणाकडून वसूली करणे याकरिता नविन लेखाशिर्षे उघडण्यास या शासन 


निर्णयाद्वारे मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे :- 


अ) खर्चाचे लेखाशिर्षे - मुंबई मेट्रो रेल्वे १२ प्रकल्पाकरिता एमएमआरडीएला राज्य 


शासनाचे दुय्यम कर्ज वितरणाकरिता 


Demand F-7 


मागणी क्र. एफ-७ 


6217, Loans For Urban Development 


६२१७, नगर विकासासाठी कर्जे 


01 State Capital Development 


09, राज्य भांडवली विकास 


190, Loans to Public Sector and other 
Undertakings 


१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना 
कर्ज 


(00)(08) State Government Subordinate 
Loan to MMRDA for Mumbai Metro 
Rail Route 12 Project 

(State) (Scheme) 

55, Loans and Advances 


(००(०८) मुंबई मेट्रो रेल्वे मार्गिका १२ 
प्रकल्पाकरिता एमएमआरडीएला राज्य 
शासनाचे दुय्यम कर्ज 

(राज्य) (कार्यक्रम) 

५५- कर्जे व आगाऊ रकमा 


CRC (62171042) 


संकेतांक (2999082) 


ब) जमेचे लेखाक्रीर्ष- मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला मुंबई मेट्रो रेल्वे AMT - 92 
प्रकल्पासाठी राज्य शासनाकडून देण्यात आलेल्या दुय्यम कर्जाच्या मुद्दलाची वसुली 


करण्यासाठी 


Demand F-7 


मागणी क्र. एफ-७ 


6217, Loans For Urban Development 


६२१७, नगर विकासासाठी कर्जे 


01 State Capital Development 


०१, राज्य भांडवली विकास 


190, Loans to Public Sector and other 
Undertakings 


१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना 
कर्जे 


(00)(08) Recovery of principal of Sub- 
ordinate loan given by State 
Government to MMRDA for Mumbai 
Metro Rail Route 12 Project. 


(०0)(०८) मुंबई मेट्रो रेल्वे मार्गिका १२ 
प्रकल्पासाठी एमएमआरडीएला राज्य 
शासनाकडून दिलेल्या दुय्यम कर्जाच्या 
मुद्दलाची वसुली 


CRC (6217515301) 


संकेतांक (६२१७५१५३०१) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


र्‌. 

90. 
११. 
42. 
१३. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१५२/नवि-७ 
०२. उपरोक्त नमूद नवीन लेखाशिर्षे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून अंमलात येतील. 


०३. सदरचा शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने तसेच महालेखाकार 
कार्यालयाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. सं.ख.वि./चा-१ नगर विकास विभाग/यूओआर- 
१७२/२०२३-२४/११७४, दिनांक ०७.०२.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


०४. सदर sana निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या १७"१/.॥89॥७॥/७७॥॥.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६०६१६२३३७०७२५ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VUAY KARBHARI CHAUDHARI 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
VIJAY KARBHARI scram 
2.5.4.20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce26368b 


8badbee9e69852845f0a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
seriaINumber=E1FEEA176A1E6A273C574BB6F1A1EDB58BF874 
C H A U D H A R | 24118BCCD6EE07340581733B70, cn=VIAY KARBHARI 
CHAUDHARI 
Date: 2024.06.06 16:37:06 +05'30' 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, व्यय-३/अर्थसंकल्प-१६/त्रद्ष्ण व हमी/अर्थोपाय, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, नवि-४/५/३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

ळेखा अधिकारी (नवि-३१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


